दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, करमाळा, ता.करमाळा, 
जि.सोलापूर या कार्यालयाच्या नवीन इमारत 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२३/१८७/प्र.क्र.४१/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ : १) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/नइबां/करमाळा/२०२२/४७४, दिनांक 30.92.2022. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-७/ 
ळेखा/२1 Policy/928/2023, दिनांक ०३.०२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, करमाळा, ता.करमाळा, 
जिल्हा-सोलापूर या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.१,६९,१८,७०५/- ( रुपये एक कोटी 
एकोणसत्तर लाख अठरा हजार सातशे पाच फक्त) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये केली. 


०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकलूज यांनी तयार केले 
असून, क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक ARIAT (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, सा.बां.मंडळ, सोलापूर ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे यांनी सहमती दर्शवली आहे. 


०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, करमाळा, 
ता.करमाळा, जिल्हा-सोलापूर या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु.१,६९,१८,७०५/-(रुपये 
एक कोटी एकोणसत्तर लाख अठरा हजार सातठऱी पाच wad) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ 
अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


(i) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे झासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 
(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
(vi) प्रस्तावातील खरेदीझी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२३/१८७/प्र.क्र.४१/म-१ 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


() प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(५) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(Vi) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०८१११५१०४९९९१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRACHI SUBHASH PALAV 
p RAC H | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b12a57f3f1547a8767ce0e7181ecb77647 
S U B H AS H d3da9cac2c120c823eb1b68c07dd43, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5479AEF7E1148D256D58123C9408 

1F8B8C9AFSCFCESAAF933DFA4DC33E2DE372, 
p A LAV cn=PRACHI SUBHASH PALAV 

Date: 2023.08.11 15:12:00 +05'30' 


(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
१) महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२) महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 


३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, पुणे विभाग, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२३/१८७/प्र.क्र.४१/म-१ 


) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकलूज (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २) मंत्रालय, मुंबई 

) निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


सहपत्र-अ शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२३/१८७/प्र.क्र.४१/म-१ ११ 

Department :- Public Works Department सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८ ० र. Block estimate df Construction Of Sub Registrar's office building at Karmala Tal.Karmala Dist. Sol 
: र « So 


Name or wer apur 


Recapitulation Sheet 
Unit Rate 
Norms Rs. 
Per 
(Sqmt.,Mcter.] Component Wise Total co 
»Lumpsum 
etc.) 


| 


~/ 
ns 


Sr. Particulars of Scope Area in Sqm 
No. 


Hay| TJESSENTIALIVEMS | 

A MineeipatipAmeSan) |. | 

Ground Floor -221.57 Sqm 221.57 Rs.68,02,309.79 

et! TotalBUA=| 22157 | ४ aD | 2 

= el ee est PES a ee 

[lq [FulGasPipelne CdS CC |11-------- 

F]@ [Bio Digester (upto 400usersySSR_- [| | ST 

| _[(e) [Solar Roof top(MoU tobe executed) [|S per Electric Dept. Demand र 

0 |RampforHandicaps ET 

[७ |FumitureRs 5000/-Sqm_—~d_~—=«in.5770% | Rs.5,000.00]__ i CRS7,75,495.00_ . 
r_______ | __ SubTotal (b+ctd+etf+g)| RsS15,88,008.) U5 B7824.S 


ater Supply & Sanitary Works s%ofla) | «| s—CS—S_SC#Rs.3, 40,115.00 
rf | ___|SubTotal(2)__|_Rs.3,40,115.00¢ | = 
|[_________ | 


As per Electric Dept. Demand Rs.3,72,353.90 


[lt 
| 


- 
> 
a 
° 
Le | 
tr 
fa} 
ie] 
घु, 
Q 
iw) 
a 
iw] 
@ 
f=] 
है. 


ectrification Internal 


=e al Rs.4 46,824.68 7 
[_{_|MSESCL Connection charges «| ______|___&57५ Electric Dept. Demand] _ Rss.1,50,000.00 ~ ~ 
|__| |FireFightingArrangementsetc | __)___ As per Electric Dept. Demand] _Rs.50,000.00 -( 
क नील. eas २५.10,19,178.58” 
A ce ce (eR (a Rs,97,49,611.37 oo 
[@L_|MISCELLANEOUSITems ‘| S| SCOT CT he 
| [1 [Compound wall&Gate(Rmt) | Cd As per Detailed estimate attached ISBZO}-00 'C 
[|i |interalRoads(Rm) C=C TCC R000 
| [__|RCC Gutter/ftag post ०१७४०१ 7? 
|__| Iii [Development of Ground | [_________| -0.00 
|_| Iv [Parking |__| _Asper Detailed estimate attached | RsO,14,558.003-9) 12 1GS-00 
|__| _V [Retaining wall Bees ee es 
|_| vi [Land Scaping 0.0 ee 
| _[vu[Soil tnvestingations & Detail LandSurvey[ | 
|__| viti|CC Drains and CD Works 1 eee errand Dae ae 
|_| 1X [Dismantling of Existing Buildings 1: 2 2... ० 1 री 
11र्‍र्‍01र्‍1र्‍र्‍र्‍ 7" "7" Sub Total (B) | RsG7,35,210.0F 77,51,0%-00 
(Ol joprionaLimems.—“CCS|S _|____ 1_______-1__-_--__ 
| [1 [Underground Water Tank forR/WHarvest | 
| [2 [Water Main storage,Pump House,Borewell | 
| [3 JAirConditionng | 
a a कि... ee 
[1-5 External Toilets(publictoiletBuildng) [ Ss | SC] 
| [6 |ABRoom,Arealighting,PumpsGenerator || | 
1 OCT ne 110. 
ee ee ee, Sy Sees ~ 
es eee ees ProjectCostP=(A+B+C)] | ७ 
ml lpRovisions. SCC 0२०२1 717 YS AIT. B77 
| [1 [Contigencies4%oneC +E) [| | RS 8.984. TD].FyCT, 350-00 
| [1 |Centage Charges@s%of)Cat+ Bo | CT R519. 02,442. TD 471,687.00 
[Tau |Green Buildingo%on(A) = "१ [| ट्२४8748100) 8-00 
110८७ 1a%on(ey) —- [1 [_२९४20337000942/45/0650 
|TV [price Escalation 10% on) 111 स्कवतछत,॥2/१०्ध्१2 
P [vi finsurance 1 %on(P) yey | 1 स्तक 724 89.08 
[ [vit [Add Consultant वह for RCC Design. (५) 1 लक 0९ 
पाल. C = 
[| befor Goneulta eRe तका Peete /Jo.00 


a 9 en 0 eS | rr A! ४. ६५. ४». ६». ६५४ ६५» ६&/ (/» (५ & ६ &६५ ९७ ee 2 &. 7 


— 
८,॥2/72&.00 ~~ - 


ae a am fem — Total(D) | $s.62,31,626.00) | 
जिव ay TOTAL COST OF P eel A+B+C+D /८०)डाव्ध्म 
९॥(-1 TPC) ॥6१.14 
__Say Re, Lakhs -------- 
Plinth Area Rates for | ae, 


CT [Bug Pe 


_॥ tet per Cost Rs 68, 02,309.79 
ect. Work Rs 14,44,178.58 


Water Supply ााशाप्परणा/णार 5.01 i s 09 जिमला 221.57 Pst 535.02 
a तिनी PRE 
76257} 


Pai 16918705°-27 f 


nal Enein Eee! ngineer 


ex nal Engineer 


ys 
Se ib Division Karmala 


